RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


MAIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १४ ९ ] 


नोव्हेंबर १६, २०१८ / कार्तिक २५, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४२० 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 


क्र.मुद्रांक -२०१६ / ३०४८ /प्र.क्र .७८० / म- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस 
२०१६/ प्र.क्र .४६७ /रस्ते-८ , दि . १९ ऑगस्ट , २०१६ याद्वारे , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित (यात ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त 
महामार्ग प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे ) यास , “ नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गा " करिता “ कार्यान्वयीन यंत्रणा " म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२५१/ रस्ते-८, दि . २४ मार्च 
२०१७ याद्वारे , “ नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग " याचे “ महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ” असे नामकरण केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२०१६ /प्र.क्र .२५१ ( एल.बी.२२ ) भाग -१/ 
रस्ते-८, दि . ०१ ऑक्टोबर , २०१८ याद्वारे , महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाबाबत उक्त महामार्ग प्राधिकरण आणि नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग 
मर्यादित ( यात ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त द्रुतगती महामार्ग मर्यादित " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या , 
जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या संलेखावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ करण्याचे ठरविले आहे; 

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासन , तसे करणे जनहितार्थ आवश्यक असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यामुळे , उक्त महामार्ग प्राधिकरण आणि उक्त 
द्रुतगती महामार्ग मर्यादित यांच्यादरम्यान महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाबाबत निष्पादित होणाऱ्या , जमिनीच्या अभिहस्तांतरणाच्या किंवा भाडेपट्ट्याच्या 


( १ ) 


भाग चार - ब - ४२०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर १६, २०१८ / कार्तिक २५ , शके १९ ४० 


संलेखावर, उक्त अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुक्रमे अनुच्छेद २५ चा खंड ( ब) आणि अनुच्छेद ३६ अन्वये अन्यथा आकारणीयोग्य 
असलेले मुद्रांक शुल्क याद्वारे पूर्णतः माफ करीत आहे. मात्र शासनाने, “ महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा ” करिता वेळोवेळी काढलेले शासन आदेश किंवा 
शासन निर्णय किंवा अधिसूचना याद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अटी तथा शतींचा भंग झाल्यास , “ उक्त द्रुतगती महामार्ग मर्यादित " हे संपूर्ण 
मुद्रांक शुल्क आणि असल्यास, शास्ती भरण्यास पात्र असेल , ही अट तथा शर्त याकरिता घालण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार व. जावळे , 

कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग नोव्हेंबर १६, २०१८ / कार्तिक २५ , शके १९ ४० 


३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 15th November 2018 . 


ORDER 
MAHARASHTRA STAMP ACT . 

No.Mudrank - 2016 / 3048 /C.R .No.780 / M - 1. – Whereas, the Government of Maharashtra has, vide 
Government Resolution , Public Works Department, No.PPP - 2016 /C.R.467 /Roads -8 , dated the 19th 
August 2016 , declared the Maharashtra State Road DevelopmentCorporation Limited . (hereinafter referred 
to as “ the said Highway Authority") as the Implementing Agency for the “ Nagpur-Mumbai Super 
Communication Expressway "; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Resolution , Public Works 
Department, No.PPP - 2016 /C.R.251 /Roads - 8 , dated the 24th March 2017 , nomenclatured the “Nagpur 
Mumbai Super-Communication Expressway" as the “Maharashtra SamruddhiMahamarg ” ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Resolution , Public Works 
Department, No.PPP - 2016 / C.R.251(L.B.22 ) Part- 1/Roads-8 , dated 1st October 2018 decided to exempt 
the Stamp duty and Registration fees on the instrumentof transfer of the land executed between the said 
Highway Authority and the NAGPUR -MUMBAI SUPER COMMUNICATION EXPRESSWAY 
LIMITED (hereinafter referred to as "the said Expressway Ltd.") in respect of the Maharashtra Samruddhi 
Mahamarg ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra 
Stamp Act (LX of 1958 ), the Government ofMaharashtra , being satisfied that it is necessary to do so in the 
public interest, hereby remits the stamp duty in whole as otherwise chargeable under clause (b ) of article 
25 or article 36 of Schedule I appended to the said Act, on the instrument of conveyance or lease , 
respectively , of the land executed in respect of the Maharashtra SamruddhiMahamarg , between the said 
Highway Authority and the said Expressway Ltd , subject to the condition that in case of breach of any of 
the conditions specified by the Government, vide the Government Order or Resolution or Notification 
issued , from time to time, for the “Maharashtra SamruddhiMahamarg ”, “ the said Expressway Ltd” shall 
be liable to pay the whole of the stamp duty and penalty , if any. 


By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 


PRITAMKUMAR V. JAWALE , 


Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C . DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR I/C . DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


